उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, 
कोल्हापूर यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा 
रुग्णालय,कामथे चिपळूण व ग्रामीण रुग्णालय, 
संगमेश्वर येथील SAT केअर युनिटच्या एकुण 
१५ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१७४/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०२ मे,२०१८. 


१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१४६/आरोग्य ३(आ), 
दि.२.२.२०१८. 

२) सहसंचालक,आरोग्य सेवा, (राज्यस्तर)यांचे पत्र क्र.संआसे / कक्ष-३/ टे-५/ उपजिरु कामथे ग्रारु 
संगमेश्वर/अपदे/३६६९-७०/१८, दि.२१.०४.२०१८. 

३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर 
यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय,कामथे चिपळूण व ग्रामीण रुग्णालय, संगमेश्वर येथील ट्रामा 
केअर युनिटच्या एकुण १५ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर १५ अस्थायी पदाना शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 
१.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्र१-आर. 


२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 

०६ - सार्वजनिक आरोग्य 

८००-इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०१) (४५) ट्रामा केअर युनिटची स्थापना, महाराष्ट्र आपत्कालीन सेवा प्रकल्प 
(२२१० जी २९८) (अनिवार्य खची 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१७४/आरोग्य ३(अ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०२११४०१८३११७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra 


F Sh ji K 
R al e Nn d fa DN: CN eae Shamraoji 
Kaurte, C = IN, S = 
1) Maharashtra, O = G 
Shamraoji ५ यार 
Health Department 


Ka U rte _ 20" 8.05.02 12:53:41 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुक्‍त ,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक ,राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान ,मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालय- राज्यस्तर), मुंबई 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर 
६. वैद्यकीय अधिक्षक,ग्रामीण रुग्णालय, महाड / कामथे-चिपळूण / संगमेश्वर ठाणे 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी कोल्हापूर / 
९. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
१०. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३ ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


पदे सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता पुढे चालू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव 
ज्या शासकिय आदेशान्वये | ज्या तारखेपासून पदे वि 
शेवटी पदे चालू ठेवण्यात 


wr Fe ard ar fF. 

कृ.अपदे-२० १७/प्र.क़. 
१४६/आरोग्य-३ (अ) 
दि.०२.०२.२०१८ 


१५६००-३९ १०० 
९३००-३४८०० 
९३००-३४८०० 


२००७/प्र.क्र. १ १७/सेवा- १ 
दि.२१.९.२०१२ 


ERE RENEE 3. जायत कलह 
eer et 


१५६००-३९१०० | शा.नि.क्र.सार्व.आ.वि. 


दि. , ties Rite 
१००२/प्र.क्र. २५६/ आ-५ वैद्यकीय अधिकारी वर्गर cea १५६००-३९ १०० तके ०१/०३/२०१८ ते Qudede den pope अला सदर पदांची अत्यंत 
हि =i क few eae te ee 


दि.०२.०२.२०१८ आपत्कालीन सेवा प्रकल्प 


